कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन 209¢- 
१९ चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी 
पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- 

१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.३-१ (महाराष्ट्रो/२०१५-॥/&1 (आय अँण्ड पी), दि. जून, २०१८ 

२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.यां.उ.अ/२०१७-१८/गुनि-५/२७३/२०१८, 

दि.२७ जून, २०१८. 

प्रस्तावना- 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत- कृषी यांत्रिकीकरण उप- अभियान राज्यात राबविण्यात 
येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी 
केंद्र शासनाने केंद्र हिळ्यापोटी रु.१४६०० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी 
रु.२७९४.०३८ लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर अखर्चित राहिला. सदर निधी सन २०१९-२० या वर्षात 
खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन जून, २०१९ च्या पत्रान्वये पुन जिवित करुन दिळेला आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिछ्याचा 
अनुक्रमे रु.३०२.०५३ लक्ष, रु.१४३०.६०४ लक्ष व रु.१०६१.३८१ लक्ष निधीचा समावेश आहे.सर्वसाधरण 
प्रवर्गाचा be fessor अखर्चित निधी रु.३०२.५३ लक्ष पैकी रु.३०१.६१८ लक्ष निधी कृषी आयुक्तालयाने 
शासन कोषागारातून काढला असून PEMS बँक खात्यात जमा आहे. उर्वरित रु.०.४३४ लक्ष निधी शासन 
कोषागारात जमा आहे. 


सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ या वर्षातील केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी रु.३०२.०५३ लक्ष 
व समरुप राज्य हिस्सा रु.२०१.३६८७ लक्ष असा एकूण रु.५०३.४२१७ लक्ष निधी सन २०१९-२० या वर्षात 
पुनर्जिवित करुन देण्याचा व शासन कोषागारात जमा असलेला केंद्र RATA रु.०.४३४ लक्ष व राज्य 
हिछ्याचा रु.०.२८९ लक्ष असा एकूण रु.०.७२३ लक्ष निधी कृषि आयुक्‍्तालयास वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ या वर्षातील केंद्र 
feazaral अखर्चित निधी रु.३०२.०५३ लक्ष (रुपये तीन कोटी दोन लक्ष पाच हजार तीनशे फक्त) व 
राज्य हिस्सा रु. २०१.३६८७ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी एक लाख छतीस हजार sisal सत्तर 
HEA) असा एकूण रु. ५०३.४२१७ लक्ष निधी (रुपये पाच कोटी तीन लाख बेचाळीस हजार Weal 
सत्तर फक्त) सन २०१९-२० या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन देण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या केंद्र हिळ्याच्या रु.३०२.०५३ लक्ष निधी पैकी शासन 
कोषागारात जमा असलेला रु.०.४३४ लक्ष (रुपये त्रेचाळीस हजार चारऱो फक्‍त) व राज्य हिइऱ्याचा 
रु.०.२८९ लक्ष (रुपये अठ्ठावीस हजार नऊशे फक्त) असा एकूण रु. ०.७२३ लक्ष (रुपये बहात्तर 
तीनशे फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाळीवर (बीडीएस) वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
३. सदर रु.०.७२३ लक्ष निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक - डी-३ मागणी क्रमांक-डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
(00) ११३- कृषी अभियांत्रिकी (००) ११३- कृषी अभियांत्रिकी 


(००(०८) कृषी उन्नती योजना- कृषी | (००(१६ कृषी उन्नती योजना- कृषी 
अभियांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो), | अभियांत्रिकीकरण उप अभियान 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२४०१२५१३), 33 अर्थसहाय्य (२४०१८७३६), ३३ अर्थसहाय्य 


४. निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
| आयुक्तालय | आयुक्‍त (कृषि), कृषि सहायक संचाळक (लेखा-१) कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. | जिल्हास्तर | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी. अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी. 


५. अनुदानाची रक्‍कम PEMS प्रणालीद्वारे होतकऱ्यांच्या आधार संल्गन बँक खात्यात जमा करावी . 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२/१४-ओ 


६. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१९/२०१९/व्यय-१, दि.३० 
ऑगस्ट, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०१९२४१८४६०१ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant 


Chandrakant Andge 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍ताळलय,पुणे (१० प्रती) 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग, 
गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५ 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

११. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 

मुंबई- ४०००२०. 

१२. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन -१४अ). 


Cc £0 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


